औरंगाबाद जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २०००. 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 
२१/जिनिस/जिवायो/नासविनि/२०२१-२२/प.व्य./कावि.२१५७, दि.२९/१०/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल 
तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 
नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ४ नामनिर्देशित सदस्य तसेच 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 

३. औरंगाबाद जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित 
सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१३११२४६१०२८१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 5७६६५ ogy sry SAUKEY ANON 


DHURI 


HARISHCHANDRA DHURI ee SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, ७ 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
2022.01.31 12:46:01 +05' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१४८१-अ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद . 

९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद. 

qo, उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद . 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१४. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१४८१-अ 


झासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१४८१-अ, दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधीमंडळ व संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब)अनुसार) 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 

भो श्री. अंबादास दानवे, विधानपरिषद | तोरणा टिळक पथ, अजबनगर,औरंगाबाद 
सदस्य 

२. श्री.उदयसिंग राजपूत, विधानसभा | मु.पो.नागद, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद 


सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(क)अनुसार) 


अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 

गि श्री.बाबासाहेब शिवाजीराव मु.भऊर, पो.हिंगोणी, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद 

पा.जगताप 

२. | श्री.नरेंद्र विजयदत्त त्रिवेदी नक्षत्रवाडी, पैठण रोड, औरंगाबाद 

३. | श्री.राजेंद्र गंगाधर ठोंबरे मु.पो.ता.फुलंब्री, जि.औरंगाबाद 

४. | श्री.अवचित तुळशीराम वळवळे  । मु.पो.करंजखेडा (तुळभाग्य निवास) ता.कन्नड, 
जि.औरंगाबाद 

जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)चार(फ)अनुसार) 
अ.क्र. विशेष निमंत्रित सदस्यांचे नाव पत्ता 

ia श्रीमती लताताई कृष्णा पगारे ३,अपेक्स परिजात, गादिया विहार रोड, FRAT 
चौक, शाहानुरवाडी, औरंगाबाद. 

२. | श्री.दिनेश पानमल मुथा जूना मोंढा रोड, लासूर KIA , ता.गंगापूर, 
जि.औरंगाबाद. 

३. | ART भागाजी आहिरे सिध्दार्थनगर, हडको एन-१२, साहित्यरत्न 
अण्णाभाऊ साठे चौक, साई मेडिकल समोर, 
औरंगाबाद. 

४. श्री.बाळासाहेब (बाळू) भिमराव प्लॅट क्र१ व २, उमाजी कॉलनी, अजिक्य 

गायकवाड पॅलेसीया, बन्सीलाल नगर, औरंगाबाद. 

५. । श्री.राजू गंगाधर वाघमोडे मु.पो.दावरवाडी, ता.पैठण, जि.औरंगाबाद. 

६. | WAM ओमकारलाल अग्रवाल | सराफा मार्केट, सिल्लोड, ता.सिल़ोड, 
जि.औरंगाबाद. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१४८१-अ 


७. | अँड. सुनिता मच्छिद्रनाथ औताडे । अमृत गॅलक्सी, प्लॅट नं.३०३, उत्तरानगरी एन- १ 
(धूत हॉस्पीटल च्या उत्तरेला) औरंगाबाद. 

८. | डॉ.कल्याण वैजिनाथराव काळे । पुण्याई एच-४३, सत्यमनगर,एन-५, सिडको, 
औरंगाबाद. 

९. | श्री. नामदेव रामराव पवार प्लॉट क्र.१३, सुराणा नगर, औरंगाबाद 

१०. | श्री.सुभाष मानकचंद झांबड फुलझन प्लॉट नं.२७/२८, कामगार चौक, 
स्टेडियम कॉर्नर, एन-२, सिडको, औरंगाबाद 

११. | श्री.अप्पासाहेब बप्पासाहेब निर्मळ | मु.पो.थेरगांव, ता.पैठण,जि.औरंगाबाद 

१२. | श्री.अशोक दामोधर थोरात मु.लखमापूर,पो.कायगांव,ता.गंगापूर.जि.औरंगाबाद 

१३. | श्री.बाळासाहेब साहेबराव भोसळे । मु.पो.पोखरी,ता.वेजापूर,जि.औरंगाबाद 

१४. | श्री.सय्यद अब्दुल कादीर सय्यद सेंट्रल नाका,बारी कॉलनी,औरंगाबाद 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHURI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.01.31 12:46:23 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKKKKKK EKER KKK KKKKKKRRRKR नी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


